आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या 
कृषीपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक, वस्त्रोद्योग ग्राहक व 


औद्योगिक ग्राहक यांना वीज दरात सवलत 
देण्यासाठीच्या योजनांसाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. लेखाशि-२०१९/प्र.क्र. १३०/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२० 


वाचा : 9) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. विपुअ-२०१२/प्र.क्र. २१/ऊर्जा-३, दि. ११/१०/२०१२ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. विपुअ-२०१२/प्र.क्र. २१/ऊर्जा-३, दि. ११/१०/२०१२ 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.२३८/ऊर्जा-५, दि. २९/०६/२०१६ 
8) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र. ८३/ऊर्जा-५, दि. ३१/१०/२०१८ 
५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१८/प्र.क्र.१६४९/ टेक्स-५, दि. २१/१२/२०१८ 
प्रस्तावना : 
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कृषीपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक, वस्त्रोद्योग ग्राहक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी 
देण्यात येणाऱ्या वीज दर सवलती या २८०१५५२५ या एकाच लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात येत आहेत. ज्यामध्ये 
या सर्व बाबींसाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीचा समावेश असतो. परंतु प्रत्यक्षात निधी हा मागणीपेक्षा कमी उपलब्ध होत असल्यामुळे 
वेगवेगळ्या योजनांतर्गत निधी वितरीत करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार 
अनुसूचित जमातीच्या संबधित वैयक्तिक लाभार्थ्याना यापुढे आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून 
कृषीपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक, वस्त्रोद्योग ग्राहक व औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी महावितरण 
कंपनीस अर्थसहाय्य देण्याच्या प्रयोजनासाठी, मागणी क्र. टी-०५, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१- वीज, अंतर्गत स्वतंत्र नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत कृषीपंप ग्राहक, यंत्रमाग ग्राहक, TaN ग्राहक व औद्योगिक ग्राहकांना वीज 
दरात सवलत देण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्याकरिता खालील प्रमाणे योजनानिहाय नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
(१ कृषीपंप ग्राहकांना वीजदरात सवलत (आदिवासी घटक कार्यक्रम): 


इंग्रजीत 


मराठीत 


Demand No. T-05 


मागणी क्र. टी-०५ 


Major Head- 2801 Power 


मुख्य लेखाशिर्ष -२८०१ वीज 


Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution 


उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 796 Tribal Area Sub Plan 


गौण TY - ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


Group Head - (01) Scheme under Tribal Area Sub Plan 


गट PTY - (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतर्गत योजना 


Sub Group Head - (01) (03) Concession In Energy 
Tariff to Agriculture Pump Consumers (TASP) (State 
Level Scheme) ( 28015614 ) 


उप गट शीर्ष - (09)(03) कृषीपंप ग्राहकांना वीज दर सवळत 
(जक्षेउयो) (राज्यस्तर योजना) ( २८०१५६१४) 


Object-33, Subsidies 


उदिष्ट- 33, अर्थसहाय्य 


झासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०१९/प्र.क्र. १३०/ऊर्जा-५ 


(२) यंत्रमाग ग्राहकांना वीजदरात सवलत (आदिवासी घटक कार्यक्रम): 


इंग्रजीत 


मराठीत 


Demand No. T-05 


मागणी क्र. टी-०५ 


Major Head- 2801 Power 


मुख्य लेखाशिर्ष -२८०१ वीज 


Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution 


उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 796 Tribal Area Sub Plan 


गौण BIS - ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


Group Head - (01) Scheme under Tribal Area Sub Plan 


गट PTY - (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतर्गत योजना 


Sub Group Head - (01) (04) Concession In Energy 
Tariff to Power loom Consumers (TASP) (State Level 
Scheme) ( 28015623 ) 


उप गट शीर्ष - (०१(०४ यंत्रमाग ग्राहकांना वीजदरात 
सवलत (AAA) (राज्यस्तर योजना) 
(२८०१५६२३) 


Object-33, Subsidies 


उदिष्ट- 33, अर्थसहाय्य 


(३) THE ग्राहकांना वीजदरात सवलत (आदिवासी घटक कार्यक्रम): 


इंग्रजीत 


मराठीत 


Demand No. T-05 


मागणी क्र. टी-०५ 


Major Head- 2801 Power 


मुख्य लेखाशिर्ष -२८०१ वीज 


Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution 


उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 796 Tribal Area Sub Plan 


गौण BIS - ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


Group Head - (01) Scheme under Tribal Area Sub Plan 


गट शिर्ष - (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतर्गत योजना 


Sub Group Head - (01) (05) Concession In Energy 
Tariff to Textile Consumers (TASP) State Level 
Scheme) ( 28015632 ) 


उप गट शीर्ष - (09) (०५) वस्रोद्योग ग्राहकांना वीजदरात 
सवलत (AAA) (राज्यस्तर योजना) (२८०१५६२३२) 


Object-33, Subsidies 


उदिष्ट- 33, अर्थसहाय्य 


(४ औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत(आदिवासी घटक कार्यक्रम): 


इंग्रजीत 


मराठीत 


Demand No. T-05 


मागणी क्र. टी-०५ 


Major Head- 2801 Power 


मुख्य लेखाशिर्ष -२८०१ वीज 


Sub Major Head- 05 Transmission and Distribution 


उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 


Minor Head- 796 Tribal Area Sub Plan 


गौण BIS - ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


Group Head - (01) Scheme under Tribal Area Sub Plan 


गट शिर्ष - (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतर्गत योजना 


Sub Group Head - (01) (06) Concession In Energy 
Tariff to Industrial Consumers (TASP) (State Level 
Scheme) ( 28015641 ) 


उप गट शीर्ष - (0908) औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात 
सवलत (जक्षेउयो) (राज्यस्तर योजना) (२८०१५६४१) 


Object-33, Subsidies 


उदिष्ट- 33, अर्थसहाय्य 


२. हा शासन निर्णय, महाळेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/उद्योग, ऊर्जा तथा कामगार 


विभाग/यूओआर-१५७/२०१९-२०/९९५, दि. २१/०१/२०२०, 


आदिवासी विकास विभाग अनौ.सं.क्र. २७३/का-६, दि. 


०७.११.२०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक सं.क्र. १२८/अर्थ-१९, दि. ०७.१२.२०१९ अन्वये व सहमतीने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०१९/प्र.क्र. १३०/ऊर्जा-५ 


३. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२००१२८१८०६५६५२१० असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने, 
Prashant Pundlik = mec: 


rt 100032, st=Maharashtra, 
5.4.20=07ae22a8e7fa4047 ce6ff8 1 6d85e77eec14db9926b325a140acf9b28bb9 
6, 


shant Pundlik Badgeri 
f Maharashtra, ou=Industry Energy and Labour 


54. 
B d my sMaligiersécossezeasnerfldbeabacsea90741 9053beecebSdbac48a78c89 
a g e r | c588ff7 1bef, cn=Prashant Pundlik Badgeri 
Date: 2020.01.28 18:11:54 +05'30' 
(प्रशांत.पुं.बडगेरी ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 

8) मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
५) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
) 
) 
) 
) 


Cc 


६) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० 032 

७) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

८) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

qo) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

११) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१३) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१४) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

१५) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (प), मुंबई - ४०० ०५१ 
१६) वित्त विभाग, (व्यय-१४/अर्थ-१४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 

१७) उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग (का-६) मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१८) सहसचिव/उपसचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

१९) नियोजन विभाग, (कार्यासन १४११/१४६१) 

२०) अवर सचिव (रोख शाखा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
२१) अवर सचिव (ऊर्जा -३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
२२) कक्ष अधिकारी (प्रशा-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
२३) निवडनस्ती-ऊर्जा-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


